महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 


आयोगाच्या कार्यालयाचे 
नुतनीकरण्याच्या रु. २४,७५,४२८/- 
च्या सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन निर्णय क्र.: बाहआ-२०२३/प्र.क्र.४२/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-११/०९/२०२३ 


वाचा : सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, यांचे पत्र क्र. बाहआ/ 
२०२३-२४/९८५, दि.१३/६/२०२३ 
प्रस्ावणा- 


महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी या कार्यालयातील फर्निचरची दुरुस्ती 
करणे व प्रसाधनगृहाचे नूतनीकरण या एकूण रु. २४,७५,४२८/- (अक्षरी रुपये चोवीस लाख पंच्याहत्तर 
हजार DRA अठ्ठावीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


१. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी या कार्यालयातील खालील कामांच्या मुख्य 
अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या तांत्रिक सहमतीसह प्राप्त झालेल्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कामाचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 


हिं लाकडी TERM करणे, स्टोरेज बनविणे, सोफा खुर्चीचा पुरवठा | रु. २२,९८,२६४/- 
करणे, अधिकारी/कर्मचारी यांना टेबळ बनविणे, भिंतींना 


अल्युमिनियम UR करणे 
२. | महिला प्रसाधनगृहाचे नुतनीकरण/बांधकाम रु.१;८०,१६४/- 
एकूण रु. २४,७८,४२८/- 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७.०५.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन अनुक्रमांक ३६, नियम क्र. ८९ व उप विभाग- 
पाच, अनुक्रमांक ४, नियम क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. तसेच सदर कामे करताना यासंदर्भात 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रचलित नियमांचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०२३/प्र.क्र.४२/का-९ 

३. सदर बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स १ लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाज कल्याण, १०२ बाल कल्याण, (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना, २२३५-ए-३११, ३१-सहायक अनुदाने वेतनेतर या लेखाशिर्षाखाली पुरवणी मागणीद्वारे 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागाविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१११६०२४१६२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SHARAD LAXMAN AHIRE 

S H A RA D DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b9bd688b9963b30401 eb5b16e2839c534797f7c0241a 
d6e715d237585caf58e7, de 

INumber=CBEBC5BAAA1E92D127127B9EA6C25D4909188 

LAXMA N A H | R E 956D5D79D31FF8978B7BFD8FC57, ‘SHARAD LAXMAN. 

नि कीन 09.11 16:04:47 +05'30' 
(21. ल. अहिरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 


) 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई /नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) प्रधान सचिव( महिळा व बाल विकास) विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 
१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


